सन 20-2023 या वित्तीय वर्षाकरिता 
शासकीय वैद्यकीय / दंत 
महाविद्यालयांना आवश्‍यक असणा-या 
औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन 


महामंडळाकडून करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 


गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १२ जुले २०२२ 


ara निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः संकिर्ण- 


२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ 


हासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५. 


शासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥, 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


are निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 


दिनांक २६.०७.२०१७. 


शासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 


दिनांक ०७.०५.२०२१. 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे पत्र sHATH:DMER-23094/2/2022- 


2३0७२, दिनांक १३.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षाकरिता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त 
५९ शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्‍यक असणा-या एकूण १३ शेड्युलमधील 
२७७ प्रकारच्या औषधी, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यासाठी रु. १००.६० कोटी एवढ्या CEPA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संचालनालयाने 


संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक १३.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सन 
२०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीमधून वैद्यकीय शिक्षण व 


संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त ५९ शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालयांना आवश्‍यक असणा-या 
औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय/दंत 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना लागणारी औषधी, सर्जिकल्स साहित्य, रसायणे, उपकरणे व तद्‌नुषंगिक 
बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सन २०२२-२०२३ 
या वित्तीय वर्षाकरिता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त ५९ शासकीय वैद्यकीय / 
दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्‍यक असणा-या 93 ]ोड्युलमधीळ एकूण २७७ प्रकारच्या औषधी, 
सरजिकल्स साहित्य, रसायणे, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी ज्यांची किंमत रु. १० लक्षपेक्षा जास्त 
आहे, अशा बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यासाठी रु. १००.६० कोटी (रुपये शंभर कोटी 
साठ लक्ष रुपये) इतक्या रक्‍कमेस संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक १३.०६.२०२२ रोजीच्या 
प्रस्तावातील खालील तक्त्यात नमुद बाबींसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र बाबींचे नाव बाबींची एकूण खर्च 
यी (रुपये कोटीमध्ये) 
pe] Antiseptic and Disinfectant १६ ४8.३५ 
२ Dental Medicine and Material 8 ०.५६ 
3 Diagnostic Kits 38 ८.०२ 
6 Glass wares २६ ७.३२ 
षु 1.१/. Fluids १३ ९.११ 
६ Injections Drug YQ 209.33 
9 Liquid Orals 9 १.५० 
८ Surgical Dressing 93 ८.७१ 
९ Surgical Drug ३६ ९.६९ 
१० Surgical Non-Drug २७ ८.६४ 
| a9 | Surgical Suture and Staplers 93 २.१८ 
१२ Tablet Capsule 34 १२.८० 
१२३ X Ray material Ls || ०.३९ 
एकूण २७७ १००.६० 


सदर प्रशासकीय मान्यता, खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


अटीव शार्ती:- 


9) 


Ras 


mM 
— 


S 


८) 


8) 


सदर औषधी, सर्जिकल्स साहित्य, रसायणे, कन्झुमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबींची आवश्‍यकता 
/ मागणी याची शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने करावी. 
सदर विषयी “ शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र: 
भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद विहित 
कार्यपद्धतीचे अनुपालन करावे. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदींनुसार रुपये १०.०० लक्षपेक्षा कमी किमतीच्या औषधी, सजिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबींचे मागणीपत्र हाफकिन महामंडळास पाठविण्यात येणार नाही याची दक्षता 
संचालनालयाने घ्यावी. 

सदर झासन निर्णयातील तक्त्यात व विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद खरेदी विषयक बाबींबाबत 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्या संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक 
०३.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रासह जोडलेली तपशिलवार माहिती तात्काळ मे. हाफकिन जीव 
औषध निर्माण महामंडळास उपलब्ध करुन द्यावी. 
मे. हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधी, सर्जिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त करुन घेण्यासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद HSS सन २०२२- 
२०२३ या वित्तीय वर्षात (२१ सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्ठांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेला 
संस्थानिहाय निधी तात्काळ मे. हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळास वर्ग करण्यात 
यावा. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दिनांक २६.०७.२०१७ मधील 
तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. 
सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात (29) सामुग्री व पुरवठा या उद्िष्टांतर्गत औषधे, 
सरजिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या खरेदीसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात 
यावी. 
सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित 
मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
खरेदीविषयक बाबींची द्विरुक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 


१०) सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार हाफकिन महामंडळाकडून मागणीपत्रानुसार औषधी, 


सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींचा टप्पाटप्प्याने पुरवठा झाल्यानंतर, प्रत्येक 
संस्थांनी प्राप्त झाळेल्या बाबींनुसार त्यांच्या रक्कमेच्या प्रमाणात तात्काळ तपशिलवार देयके 
निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी व प्रत्येक महिन्याच्या होवटी निकाली काढण्यात 
आलेल्या तपशिलवार देयकांची संस्थानिहाय माहिती संचालनालयास सादर करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


संचालनालयाने सदर माहितीचे संकलन करुन महिनानिहाय एकत्रित गोषवारा प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेस शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन संचाळनालय, मुंबई यांची राहील. 

११) सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने मे. हाफकिन महामंडळाकडे सादर केलेल्या औषधे, 
सरजिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या मागणीपत्रानुसार महामंडळाकडे वर्ग केलेला 
निधी, त्याअनुषंगाने काढण्यात आलेल्या निविदा, पुरवठादारास देण्यात आलेले पुरवठा 
आदेशा, संस्थांना पुरवठा करण्यात आलेले साहित्य यांची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या होवटी 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकिय संचालक, मे. हाफकिन 
महामंडळ,मुंबई यांची राहील. 

२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमुद अटी व शार्तींची पुर्तता करण्याची व Sad खरेदी प्रचलित 
नियमानुसार व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई व सह संचालक, खरेदी कक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचाळनालय, मुंबई यांची राहील. 

३. सदर खरेदी करिता होणारा खर्च सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षात (२१) सामुग्री व पुरवठा या 
उद्दिष्टातर्गत Vat शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र-अ” मध्ये नमुद संस्थांच्या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वैद्यकीय शिक्षाण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२०१५ च्या विवरणपत्र-अ 
मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, वित्तीय अधिकार भाग दुसरा मध्ये नमुद अनु क्रमांक ४५, 
नियम क्रमांक १६९ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१२१४४४२६८०१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDU DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=M 
2.5. 7 dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢: 7819704933 
}A847361CF1CE96786397786A408A4972, 
serial ber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE95236B8A8 
E7E: B&FEDO3DCF793D3, cn=MAHADEO JOGDAND 
Date: 2022.07.13 00:46:28 -07'00" 
(म. गि. जोगदंड) T&S) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
by 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकिय संचालक, मे. हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई. 
पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (खरेदी कक्ष), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व अधिष्ठाता/अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालय व रुग्णालये. 
. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


oe 6 © 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९/प्रशा-२, 
दिनांक १२.०७.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. संस्थेचे नाव रक्‍कम रुपये (हजारात) 
* B.J. Government Medical College, १८९६ 
Pune (२२१०२३४५) 
2 |Cama and 991855 hosptial, Mumbai १८९०४ 
(२२१०१६१६) 
3 | Cancer Hospital, Aurangabad ५७१४ 
(2290E234) 
ba Chhatrapati Pramila Raje General २४५२४ 
Hospital, Kolhapur (२२१०५०९५) 
& Dr. Babasaheb Ambedkar Hospital (9४६ 
and Research Centre, Nagpur 
(22.908&33) 
६ Dr. Shankarrao Chavan Government ४९१७ 


Medical College, Vishnupuri, 


Nanded (2290282 9) 

a Dr. Vaishyampayan Memorial ४९६८ 
Government Medical College, 
Solapur (22902883) 

¢ |Gokuldas 1809 Hospital, Mumbai 28834 
(२२१०१६०७) 

8 | Government Dental Collage and ११२६ 
hospital, Aurangabad (२२१०२४७२) 

| Government Dental Collage and ५१२६ 
hospital, Mumbai (२२१०२३६३) 

[aa | Government Dental Collage and ११२५ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


hospital, Nagpur (२२१०२२३२५४) 

92. | Government Medical College, Akola २५९५ 
(२२१०५०६८) 

१३ | Government Medical College and ६४७४ 
General Hospital, Baramati 
(2290G C198) 

ai Government Medical College and 24329 
Hospital, Akola (22904992) 

१५ | Government Medical College and 4943 
Hospital, Aurangabad (22909§42) 

१६ | Government Medical College and १०४९८ 
Hospital, Chandrapur (२२१०९७७२७१) 

fal Government Medical College and १०६६४ 
Hospital, Gondia (2290G32) 

१८. | Government Medical College and ४8०२९८ 
Hospital, Jalgaon (२२१०७२३२४२) 

98 | Government Medical College and १७४९२ 
Hospital, Miraj (२२१०१६८ 9) 

20 | Government Medical College and ६८७८८ 
Hospital, Nagpur (२२१०१६४३) 

२१ | Government Medical College and १२९५४ 
Super speciality Hospital, Nagpur 
(229088319) 

22. | Government Medical College, (goo 
Aurangabad (2290923249) 

23 | Government Medical College, १८६० 
Baramati (२२१०९०२) 

28 । Government Medical College, २२९६ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


Chandrapur (२२१००९५) 

24 | Government Medical College, २९८४ 
Gondia (२२१०-१०१) 

२६ । Government Medical College, 3390 
Jalgaon (2290G334) 

२७ | Government Medical College, ३३९ 
"५॥॥9|(२२१०२४०७) 

2¢ | Government Medical College, ४११३ 
Nagpur (२२१०२३९२) 

28 | Government Medical College, ५७९२ 
Nandurbar (२२१०९४७) 

30 | Government Medical College, (919 
Satara (2290E8 99) 

39. | Grant Government Medical College, 3083 
Mumbai (22902338) 

32 | Health Unit, Paithan, Aurangabad २९४२ 
(२२१०३८२४) 

33 | Health Unit, Palghar (२२१०३८१५) २४८ 

38 |Health Unit, Saoner, Nagpur ४६७ 
(22903282) 

34 | Health Unit, Shirur, Pune १८५ 
(२२१०३८५१) 

३६ |Health Unit, Tasgaon, Sangli २४९ 
(२२१०२३८२३३) 

३७ | IGGMCH MAYO HOSPITAL, ३९७९६ 
NAGPUR (२२१०१६९९) 

3¢ | Indira Gandhi Medical College, २२३८ 
Nagpur (२२१०२४६१) 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


३९ | Padmashree Vasantrao Patil ३२३४७८ 
Government Medical College and 
hospital, Sangli (22909§ 2) 

हि Rajashree Chhatrapati shahu ५२९२ 
Maharaj Government Medical 
College, Kolhapur (2290401919) 

| Sarvopchar Rugnalaya, Dhule १८५८४ 
(२२१०३३६१) 

४२ |Sasoon General Hospital, Pune ८०६११ 
(२२१०१६२५) 

83 | Shri. Chahtrapati Shivaji Maharaj 33832 
General Hospital, Solapur 
(२२१०१६६१) 

हि Shri. Bhausaheb Hire Government १२६५ 
Medical College, Dhule 
(22908304) 

84 | Shri. Guru Govind Singh Memorial 3६६१५ 
Government Hospital, Nanded 
(22903332) 

४६ | Shri Vasantrao Naik Government ४९9७ 
Medical College and Women 
Hospital, Yavatmal (22903492) 

i Shri Vasantrao Naik Government 9&9 
Medical College, Yavatmal 
(22908284) 

४८ | Shri Vasantrao Naik Medical College ५२४९२ 
and Hospital, Yavatmal (22903342) 

४९ | Sir. J.J.group hospital, Mumbai १६७७५३ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११९ /प्रशा-२, दिनांक दि.१२.०७.२०२२ 


(22909429) 

yo | St. Geogres Hospital, Mumbai ४०३८७ 
(२२१०१५९२) 

५१ | Superspeciality Hospital, Akola २६४३ 
(२२१०॥-०६२) 

५२ | Superspeciality Hospital, 2300 
Aurangabad (2290H0494) 

43 | Superspeciality Hospital, Latur ३४८१ 
(२२१००७१) 

५४ | Superspeciality Hospital, Yavatmal 3&43 
(2290HO82) 

५५ |Swami Ramanand Teerth Rural RISS 
Government Medical College, 
Ambajogai (22902842) 

५६. | Swami Ramanand Teerth Rural ३९८५५ 
Government Medical College and 
Hospital, Ambajogai (229029(9§) 

49 | Urban Health Center, Bandra १०६६७ 
(229037208) 

५८. |Vilasrao Deshmukh Government १५७९ 
Medical science institute (College), 
Latur (22904048) 

५९ Vilasrao Deshmukh Government २२३६४ 
Medical science institute (Hospital), 
Latur (22904909) 
एकूण १००५९८८ 


KKKKKKKKKKKKKRKK 


पृष्ठ १० पैकी १० 


